महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:व्यशिअ-२०१७/(१७९/१७)/व्यशि-१ 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 

दिनांक:- २९ मे,२०१८ 


संदर्भ:-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कतव्ये पार पाडतांना होण्याऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.3/आस्था-१/वि.बदली/ 
२०१७/ ३१४, दिनांक २७ सप्टेंबर,२०१७. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४ (दोन) मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (अतां) रु.९३००-३४८०० 
ग्रेड पे रु.४,४०० /- या वेतनश्रेणीतील प्रबंधक,औ.प्र.संस्था, /सहा.संचालक,/ सहा. सचिव 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परिक्षा मंडळ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०१७ 
मधील विनंती बदल्या खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत बदलीने केलेली 
असलेली संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
tay २ 3 
शि श्री. आर. जी. हरडे, प्रबंधक, सहा. संचालक(अतां), 
औ.प्र.संस्था,चंद्रपूर . प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर. 
(Raq जागी) 
२ | at. अनिल पु. भुते, प्रबंधक, सहा. संचालक(अतां), 
औ.प्र. संस्था,अकोला,जि. अकोला. प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती. 
(Raq जागी) 
3 | श्रीमती. यशोदा ब. राठोड प्रबंधक, 
प्रबंधक, औ.प्र. संस्था,खामगाव, ओ.प्र. संस्था,नांदेड, जि. नांदेड. 
जि. बुलढाणा. (रिक्‍त जागी) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ह्या विनंती बदल्या असल्यामुळे पदग्रहण अवधी व 
प्रवास भत्ता शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात 
येऊ नये. 


शासन आदेशा क्रमांकः व्यशिअ-२०१७/(१७९/१७)/व्यशि-१ 


४. सदर आदेशा तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या 
ठिकाणी हजर होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


ष्‌. सदर शासन Wear महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥8॥/9५॥॥॥१.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०१८०५२९१६५२२९२८०३ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Sakh 


ina Kharat 
DN: c=IN, o=Governm Of Maharashtra, 
akharam \°sso==" 
I|Code=400032, st=Maharashtra, 
4.20=c6d1f4d2e41 b8e84bb98ddddcac3 


Di Na Kha rat 054927f82f9c1a5810e2874cdac2c44c28c2, 


Di 2018.05.29 16:55:33 +05'30' 


(स. दि. खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 
२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१. 
३) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
४) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
५) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
६) मा.मंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७) मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) after व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
० सर्व संबंधित अधिकारी ( संचालकांमार्फत) 
१) सर्व संबंधित कार्यालय/संस्था (संचालकांमार्फत) 
92) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


